अँडव्होकेट्स चेंबर्स रुल्स, २०१३ मधील 
तरतुदीनुसार, मा. उच्च न्यायालय, खंडपीठ 
औरंगाबादच्या वकील संघामार्फत बांधल्या 
जाणाऱ्या ५१० चेंबर्सपैकी, सरकारी वकील 
कार्यालयासाठी राखून ठेवण्यात आलेल्या ५१ 
चेंबर्सच्या बांधकाम खर्चाची शासनाच्या सहभागाची 
रु.३.०६ कोटी रक्‍कम वकील संघास प्रदान 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग, 


शासन निर्णय शुध्दीपत्रक क्र. सवऔ-२१२० /प्र.क्र.०८/२०/का-८ 
मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय,मुंबई ४०००३२. 
दिनांक :- १२ सप्टेंबर, २०२२ 


वाचा :- समक्रमांकाचा शासन निर्णय दि.२३.०५.२०२२ 


शासन निर्णय शुध्दीपत्रक :- :- 
संदर्भाधीन शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र.२ मध्ये खालीलप्रमाणे लेखाशीर्ष नमूद करण्यात 
आलेले आहे. :- 
“याप्रित्यर्थ होणारा खर्च, “विधि व न्याय विभाग मागणी क्र.जे-१, लेखाशीर्ष २०१४ न्यायदान, 
११४ विधि सल्लागार व समुपदेशी, (००) (०१) विधि सल्लागार व समुपदेश्ी (हहर अधिकारी) (दत्तमत) 
(अनिवार्य), “(93) कार्यालयीन खर्च” (संगणक संकेतांक क्र.२०१४ ०२९९)” खाली खर्ची टाकण्यात 
यावा.” 


“याप्रित्यर्थ होणारा खर्च, “विधि व न्याय विभाग मागणी क्र.जे-१, GURY २०१४ न्यायदान, 
११४ विधि सल्लागार व समुपदेशी, (००) (०१) विधि सल्लागार व समुपदेज्ञी (हर अधिकारी) (दत्तमत) 
Sa), “(२७) लहान बांधकामे” (संगणक संकेतांक क्र.२०१४ ०२९९)” खाली खर्ची टाकण्यात 
यावा,” असे वाचावे. 


२. हे हासन निर्णय शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५५/.॥१॥१9॥॥9.90९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आलेले असून, त्याचा संकेतांक क्र. २०२२०९१४१६१२०८९११२ असा 
आहे. हे शासन निर्णय शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षाकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Rajesh Bajirao 
Ghadge 


Digitally signed by Rajesh Bajirao Ghadge 
DN: CN = Rajesh Be Ghadg 


Maharashtré nt OF 
U = Law A ४ Department it 
Date: 2022.09.14 16:15:13 +05'30' 


(रा. बा. घाडगे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


१. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


शासन निर्णय शुध्दीपत्रक क्रमांकः सवऔ-२१२० /प्र.क्र.०८/२०/का-८ 


२. मा. राज्यमंत्री (विधि व न्याय) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

3. मा. महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई. 

४. प्रधान सचिव व विधि परामर्शी, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

५. प्रधान सचिव व वरिष्ठ विधि सल्लागार, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

६. प्रधान सचिव (व्यय), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

७. सचिव (बांधकामे/इमारती-२), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

८. प्रबंधक, उच्च न्यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद. 

९. महालेखापाल (लेखा परीक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 

१०.सह सचिव, विधि व न्याय विभाग, औरंगाबाद. 

११.जिल्हा कोषागार अधिकारी, औरंगाबाद. 

१२.सरकारी वकील, सरकारी वकीलांचे कार्यालय, उच्च न्यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद. 

१३.आस्थापना अधिकारी, सरकारी वकीलांचे कार्यालय, उच्च न्यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद. 

१४.कक्ष अधिकारी (कार्यासन-२३), विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१५.कक्ष अधिकारी (व्यय-५), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१६.अध्यक्ष, अँडव्होकेट्स SANA ऑफ बॉम्बे, उच्च न्यायालय इमारत, खंडपीठ औरंगाबाद, 
जालना रोड, सिडको, औरंगाबाद-४३१००१. 

१७.निवडनस्ती/ कार्या.८. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


